राज्यातील तलाठी संवर्गातील अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ 
या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्याबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
महसूल व वन विभाग, 
शासन निर्णय क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 
मंत्रालय, मुंबई-४०००३२. 
दिनांक :- २० ऑक्टोबर, २०२३ 


वाचा:- १) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०/०३/२००६ 

२) शासन निर्णय, महसूल व वन विभाग, क्र.अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.५१/ई-१०,दि.१०/०५/२०२३ 

3) शासन निर्णय, वित्त विभाग, क्र.पदनि-२०१६/प्र.क्र.८/१६/आ.पु.क., दि.३१/०८/२०२३ 

४) विभागीय आयुक्त, पुणे यांचे पत्र क्र.मह/आस्था/४/आरआर/१२४४/२०२३, दि.१८/०८/२०२३ 

५) विभागीय sya, SATA संभाजीनगर यांचे पत्र क्र.२०२३/मशाका/अ.रा./२/कावी-४४६, दि.०५/१०/२०२३ 

६) विभागीय आयुक्‍त, कोकण यांचे पत्र क्र.मशा/आस्था/कार्या-४/ईएनजी/मुवाप्र/तलाठी/सीआर-०१/२०२३, 
दि.१५/०९/२०२३ 

७) विभागीय आयुक्त, नागपूर यांचे पत्र क्र.मशा ७ (२)/तलाठी आस्था/प्र.क्र.३९/१८/२०२३, 
दि.११/०९/२०२३ 

८) विभागीय आयुक्त, नाशिक यांचे पत्र क्र.)(9९5/<-११०४३/१/२०२३-₹७॥७1॥5-॥/९शा, 
दि.२१/०९/२०२३ 

९) विभागीय आयुक्‍त, अमरावती यांचे पत्र क्र. आकाअ/म.स./कावि-३८/२०२३, दि.२४/०८/२०२३ 


प्रास्ताविक:- 

शासन निर्णय महसूल व वन विभाग क्र.संकीर्ण-१००२/प्र.क्र.६६(भाग-२)/ई-८, दि.२०/०३/२००६ 
अनुसार क्षेत्रीय कार्यालयातील पदांचा आकृतीबंध निश्चित करण्यात आला आहे. त्यानुसार संपुर्ण राज्यासाठी 
तलाठी संवर्गाची एकूण १२६३७ मंजूर पदे होती. तथापि, पुणे विभागातील कोल्हापूर जिल्ह्यात दोन तालुका 
एक उपविभाग समायोजनाच्यावेळी करवीर उपविभागाकडील-१ तलाठी पद व्यपगत झाले. तसेच 
राज्यातील उपविभागाची पुनर्रचनेनुसार कोकण विभागात सिंधूदुर्ग जिल्ह्यातील उपविभाग कणकवली-१ व 
उपविभाग सावंतवाडी-१ अश्शी २ पदे कमी झालेली आहेत. त्यामुळे सद्य:स्थितीत आता जुन्या 
आकृतिबंधानुसार तलाठी (गट-क) संवर्गाची मंजूर पदांची संख्या-१२६३४ अशी आहे. सदर मंजूर पदांपैकी 
४०५९ पदे ही अस्थायी आहेत. सदर अस्थायी पदांना संदर्भाधीन शासन निर्णय क्र.२ दि.१०/०५/२०२३ अन्वये 
दि.०१/०३/२०२३ ते दि.३१/०८/२०२३ या कालावधीसाठी मुदतवाढ देण्यात आलेली आहे. सदरची मुदत 
संपुष्टात आली असून आता वित्त विभागाने संदर्भ क्र.३ येथील शासन निर्णयान्वये सर्व प्रशासकीय विभागांना 
त्यांच्या अखत्यारितील अस्थायी पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२८/०२/२०२४ या कालावधीसाठी मुदतवाढ 
देण्याचे अधिकार प्रदान केले आहेत. दिनांक ०६.०९.२०२३ रोजीच्या शासन शुध्दीपत्रकान्वये, अस्थायी 
पदांना दि.०१/०९/२०२३ ते दि.२९/०२/२०२४ पर्यंत मुदतवाढ देण्याबाबत शासन शुध्दीपत्रक निर्गमित 
करण्यात आलेले आहे. त्यानुषंगाने विभागीय आयुक्त, पुणे, औरंगाबाद, कोकण, नागपूर, नाशिक व 
अमरावती यांनी तलाठी संवर्गाच्या अस्थायी पदांना मुदतवाढ देण्याची विनंती केली आहे. सदर पदांना 
मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


शासन निर्णय - 


१. संपूर्ण राज्यात विभागनिहाय, जिल्हानिहाय तलाठी संवर्गाच्या मंजूर असलेल्या पदांपैकी ८५७५ पदे 
स्थायी असून, उर्वरित ४०५९ पदे अस्थायी आहेत. सदर पदांपैकी कोणतेही पद सहा महिन्यांपेक्षा अधिक 
कालावधीसाठी रिक्‍त नसल्याचे सर्व विभागीय आयुक्‍त कार्यालयांनी प्रमाणित केलेले आहे. सबब, सोबतच्या 
प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.५ मध्ये नमूद केलेल्या तलाठी संवर्गाच्या एकूण ४०५९ अस्थायी पदांना 
दि.०१/०९/२०२३ ते दि. २९/०२/२०२४ पर्यंत या शासन निर्णयाव्दारे मुदतवाढ देण्यात येत आहे. 


२. सदर अस्थायी पदांवर होणारा खर्च प्रपत्र-अ मधील स्तंभ क्र.६ मध्ये नमूद केलेल्या लेखाज्ीर्षाखाली 
खर्ची टाकण्यात यावा व संबंधित वित्तीय वर्षाच्या मंजूर अनुदानातून भागविण्यात यावा. 


३. विभागीय आयुक्त, कोकण, नागपूर, अमरावती, नाशिक, पुणे व औरंगाबाद यांनी संदर्भ क्र. ३ वरील 
शासन निर्णयातील तरतुदीप्रमाणे सुधारीत आकृतीबंधास उच्चस्तरीय सचिव समितीची मान्यता 
मिळविण्याकरीता आव्यक ती कार्यवाही करावी. 


४. शासन निर्णय, वित्त विभाग क्रमांक : पदनि-२०१६ / प्र.क्र.८ /१६/ आ.पु.क., दि. ३१/०८/२०२३ व 
शासन शुध्दीपत्रक दिनांक ०६.०९.२०२३ अन्वये सर्व मंत्रालयीन प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात 
आलेल्या अधिकारांचा वापर करुन हा शासन निर्णय निर्गमित करण्यात येत आहे. 


५. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०२०१६३८५४९११९ असा आहे. हा आदेश डिजीटल 
स्वाक्षरीने साक्षांकित करुन काढण्यात येत आहे. 
महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांचे आदेशानुसार व नावाने, 
S HEETAL MILIND BNC GOVERN OF MAFARASITRA मानता AND FORESTS 


2.5.4.20=65 1f752a800385f1 80f7c05fc4e89bd6797820ce72da7a045a5244b 17772036 


d, postalCode=400032, st=Mahara: 


shtra, 
serialNumber=85AE3E6DB78DB8BODEE29161B3A9E75 103B246BA4B42AD8F7ESE19 
5150851224, cn=SHEETAL MILIND MANE 


Date: 2023.10.20 16:41:55 +05'30' 


(शीतलमाने) 
कार्यासन अधिकारी, महाराष्ट्र शासन 
प्रति 


ल 


) मा.मंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा.राज्यमंत्री (महसूल) यांचे खाजगी सचिव, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) मा. अ.मु.स (महसूल) यांचे स्वीय सहायक, मंत्रालय, मुंबई-३२. 

) विभागीय आयुकत, विभाग नागपूर, औरंगाबाद, अमरावती, पुणे, नाशिक, कोकण. 
) महाळेखापाल-१/२ (लेखा परीक्षा) व (लेखा व अनुज्ञेयता) मुंबई / नागपूर 
) 

) 

) 

) 


A 


2) 0८ ww 


4 
सर्व जिल्हाधिकारी 

संचालक, लेखा व कोषागारे, मुंबई 

सर्व जिल्हा कोषागार अधिकारी 

९) वित्त विभाग (आ.पु.क. / व्यय-९ कार्यासन), मंत्रालय, मुंबई- Yoo 032 
१०) अवर सचिव (कार्यासन ई-८), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 
११) कार्यासन अधिकारी (ब-१), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई 

१२) निवड नस्ती (कार्यासन ई-१०), महसूल व वन विभाग, मंत्रालय, मुंबई. 


SG ८४) 


(३ 


पृष्ठ ४ पैकी २ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


शासन निर्णय क्र. अस्थायी-२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१०, दिनांक २० ऑक्टोबर, २०२३ चे सहपत्र 


प्रपत्र-अ 
अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूर पदे | स्थायी पदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
(ice Se 2 3 1 eo] 4 & 
पुणे विभाग 
Ea पुणे ६०६ ३९३ २१३ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२  । सातारा ५५६ ३०० २५६ जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
Een ae ae ae आस्थापना ०९४(०३)- ग्राम 
अधिकारी ०९४-(०३)(०४) 
Ea सोलापूर ५५२ ३२४ २२८ आयुक्त, पुणे वेतने 
षु 
५ | कोल्हापूर ४६३ ३७६ ८७ ee 
एकूण | २५४३ १६२० ९२३ 
नाशिक विभाग 
ea नाशिक ५५० ३३६ २१४ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
2 धुळे २३३ १५० डर जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
= aaa me a3 ee आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
he] जळगांव ५२२ ३३६ १८६ आयुक्त, नाशिक वेतने 
५ । अहमदनगर 423 ४१० १७२३ का 
एकूण | २११८ १३६४ ७५४ 
कोकण विभाग 
be मुंबई उपनगर ५५ १८ ३७ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२ | ar १९६ १३७ 58 जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
३ | पालघर १८३ १२७ ५६ आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
Ea रायगड ३६८ २५९ ९ आयुक्त, कोकण वेतने 
५ | रत्नागिरी ३९८ ३०७ ९१ eee 
६ | yg २४३ १६६ ७७ 
एकूण | १४४३ १०१४ ४२९ 


पृष्ठ ४ पैकी ३ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


अ.क्र. | विभाग/जिल्हा | मंजूरपदे | स्थायीपदे | अस्थायी पदे खर्चाचे लेखाशिर्ष 
[ae | २ ३ fest | षु & 
अमरावती विभाग 
ea अमरावती ५३१ ४०० १३१ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२ | अकोला २१९ RBG 99 जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
yeaa a ae ale आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
अधिकारी-०९४-(०३)(०४) 
४ वाशिम ace ae क आयुक्त, अमरावती वेतने 
4 बुलडाणा ५३९ ४२४ ११५ eae ORS S07) 
एकूण | २३२६ १८०६ ५२० 
छत्रपती संभाजीनगर विभाग 
| छत्रपती ३८९ २५५ १३४ 
संभाजीनगर मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
२ | जालना २९७ १८० ११७ आस्थापना ०९४०३) - ग्राम 
३ | परभणी २३९ १४५ ९४ अधिकारी ०९४-(०३)(०४) 
आयुक्त, औरंगाबाद वेतने 
४ हिंगोली १७७ ८३ ९४ (२०५३ ०३६ ९०१) 
५ | नांदेड ४८३ २८४ १९९ 
६ । बीड ३८० २४३ १३७ 
शि लातूर ३१७ १८४ १३३ 
८ | धाराशीव २५१ १४९ १०२ 
एकूण | २५३३ १५२३ १०१० 
नागपूर विभाग 
Ex नागपूर ४३४ ३७१ ६३ 
मागणी क्रमांक सी-१ २०५३- 
२ |वर्धा डी गीत gs जिल्हा प्रशासन ०९४-इतर 
३ | भंडारा त ना ee आस्थापना ०९४(०३) ग्राम 
अधिकारी- ०९४-(०३)(०४) 
शि गोंदिया २०३ 998 ८४ आयुक्त, नागपूर वेतने 


पृष्ठ ४ पैकी ४ 


शासन निर्णय क्रमांकः अस्थायी -२०२३/प्र.क्र.१५०/ई-१० 


५ | चंद्रपूर ३०२ २१७ ८५ 
& गडचिरोली २३७ १४४ ९२ 
एकूण | १६७१ १२४८ ४२३ 
एकूण एकंदर | १२६३४ ८५७५ ४०५९ 


(२०५३ 034 १०१) 


पृष्ठ ४ पैकी ५ 


